अधीक्षक अभियंता, यवतमाळ पाटबंधारे प्रकल्प 
मंडळ, यवतमाळ अंतर्गत 3 विभाग व 
उपविभागातील नियत अस्थायी आस्थापना व 
रुपांतरीत अस्थायी आस्थापनेवरील पदांना दि. 
०१.०३.२०१९ ते दि.३०/०९/२०१९ पर्यंत चालू 
ठेवण्यास मंजूरी देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन, 
जलसंपदा विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक-मुदतवाढ २०१९/३०८/प्र.क्र.६५/मोप्र २ 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक- 24/03 /2098 


संदर्भ : १) शासन निर्णय क्रमांक- मुदतवाढ २०१८/१८४३/प्र.क्र.५२२/मोप्र-२, दि. २९/१०/२०१८ 
2) अधीक्षक अभियंता, यवतमाळ पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ, यवतमाळ यांचे जा.क्र.४६३/ 
आ-१/मुदतवाढ/२०१९-२०/२०१९, दिनांक २४/०१/२०१९ 
3) वित्त विभाग, शासन निर्णय क्रमांक पदनि २०१६/प्रक्र.८/१६/ आ.पु.क-१, 
दि.२१/०२/२०१९ 
४ शासन निर्णय, जलसंपदा विभाग क्रमांक आढावा २००२ ( 334/2002)/ आ (प्रशि), 
दि. ६/०२/२००३ 
प्रस्तावना :- 


अधीक्षक अभियंता, यवतमाळ पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ, यवतमाळ व त्यांच्या अधिपत्याखालील 
अधिनस्त विभाग/उपविभागातील सर्व पदांची निर्मिती सुधारीत आकृतीबंधानुसार संदर्भाधिन क्रमांक ४ 
येथील शासन निर्णय दिनांक ०६/२/२००३ अन्वये निश्चित करण्यात आली आहे. अधीक्षक अभियंता, 
यवतमाळ पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ, यवतमाळ व त्यांच्या अधिपत्याखाळील अधिनस्त असलेल्या क्षेत्रिय 
आस्थापनेवरील कार्यालयांना खालील तक्त्यात दर्शविल्याप्रमाणे दिनांक २८/०२/२०१९ पर्यंत चालू 
ठेवण्यास संदर्भीय क्र.१ च्या शासन निर्णयान्वये मंजूरी देण्यात आली होती . 


विभागाचे नांव नियत अस्थायी रुपांतरीत अस्थायी 
आस्थापनेवरील पदे । आस्थापने वरील पदे 
१) निम्न पैनगंगा प्रकल्प विभाग, यवतमाळ Le] 00 ४ 
२) निम्न पैनगंगा पुनर्वसन विभाग,आर्णि ८८ २ 
३) बेंबळा प्रकल्प विभाग , यवतमाळ १२४ ६ 
३१२ १२ 


संदर्भाधिन क्रमांक ३ येथील वित्त विभागाच्या शासन निर्णयान्वये सर्व प्रशासकीय विभागांना 
त्यांच्या आकृतिबंधात समाविष्ट असलेल्या अस्थायी पदांना तसेच यापूर्वी आढावा मंजूर केल्यावर निर्माण 
करण्यात आलेल्या परंतु ज्यांचा समावेश आकृतिबंधात करण्यात आलेला नाही SAM अस्तित्वात असलेल्या 
सर्व अस्थायी पदांना दिनांक ०१/०३/२०१९ ते ३०/०९/२०१९ पर्यंत मुदतवाढ देण्याचे अधिकार देण्यात 
आले आहेत. 


शासन निर्णय क्रमांकः मुदतवाढ २०१९/३०८/प्र.क्र.६५/मोप्र २ 


शासन निर्णय:- 


अधिक्षक अभियंता, यवतमाळ पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ, यवतमाळ यांच्या संदर्भ क्र. २ येथील 
प्रस्तावास अनुसरुन त्यांच्या अधिपत्याखालील क्षेत्रिय कार्यालयांमधील खालील तक्त्यातील अस्थायी 
पदांना अव ब नुसार दिनांक ०१/०३/२०१९ ते दिनांक ३०/०९/२०१९ पर्यंत खालील अटींचे अधिन राहून 
मंजूरी देण्यात येत आहे. 


विभागाचे नांव नियत अस्थायी रुपांतरीत अस्थायी 
आस्थापनेवरील पदे  । आस्थापने वरील पदे 
१) निम्न पैनगंगा प्रकल्प विभाग, यवतमाळ ११८ ४ 
२)निम्न पैनगंगा पुनर्वसन विभाग, आणी रळ २ 
यवतमाळ 
३)बेबळा प्रकल्प विभाग , यवतमाळ १०६ ६ 
३१२ १२ 


१) रुपांतरीत आस्थापनेवरील पदे, त्या पदावर कर्मचारी कार्यरत असेपर्यंतच चालू राहील. 
२) उपरोक्त सर्व पदे विभागाने प्रस्तावित केलेल्या कालावधीत कार्यरत असतील. 
३) ही पदे आकृतीबंधानुसार मंजूर असावीत व सहा महिन्यापेक्षा जास्त कालावधीसाठी Rat 
नसावीत. 
उपरोक्त विभागातील अनुक्रमे नियत अस्थाई व रुपांतरीत अस्थाई आस्थापनेच्या वेतनाचा खर्च 
महामंडळास मंजूर असलेल्या तरतूदीतून अनुक्रमे खाळील लेखाशीर्षातून भागविण्यात यावा. 


मागणी क्र. आय-५, मुख्य लेखाशिर्ष ४७०१ मोठे व मध्यम पाटबंधारे यावरील भांडवली खर्च, 
(८०) सर्वसाधारण (१९०) सार्वजनिक क्षेत्रातील व इतर उपक्रमातील गुंतवणूका (०२) विविध पाटबंधारे 
विकास महामंडळांना भागभांडवली अंशदान (वेतन) (०४) (०२) विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळास भाग 
(अनिवायी, (४७०१ आय १७१) या लेखाशिर्षाखाली टाकावा. 


तसेच रुपांतरीत अस्थायी आस्थापनेवर होणारा खर्च, मागणी क्रमांक आय-५, मुख्य 
लेखाशिर्ष- ४७०१ मोठे व मध्यम प्रकल्प पाटबंधारे यावरील भांडवली खर्च, (१९०) सार्वजनिक क्षेत्रातील व 
इतर उपक्रमातील गुंतवणूका, (०२) विविध पाटबंधारे विकास महामंडळांना भाग भांडवली अंशदान (०२) 
(०२) विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळास भाग भांडवली अंशदान (कार्यक्रम) संगणक संकेतांक क्र. 
(४७०१ एच ६६५). 


हे आदेश वित्त विभाग, शासन निर्णय क्रमांक पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क, 
दि.२१.०२.२०१९ अन्वये प्रशासकीय विभागांना प्रदान केलेल्या प्राधिकारानुसार आंतरवित्त सल्लागार व उप 
सचिव यांचे सहमतीने निर्गमित करण्यांत येत आहे. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुदतवाढ २०१९/३०८/प्र.क्र.६५/मोप्र २ 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक २०१९०३२५१६२५३२४६२७ असा आहे. हा 


आदेडा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


Digitally signed by Pandurang Tulshiram Kedare 


Pandurang 1111110011 जतीन 
सहपत्र- परिशिष्ट 'अ' व 'ब' Tulshiram ९७0१8 एकके पणन 
(पांडुरंग केदारे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत- सहपत्रांसह- 

१) वित्त विभाग, व्यय-१२, मंत्रालय, मुंबई, 

२) महालेखापाल २, महाराष्ट्र राज्य, (लेखा व अनुज्ञेयता) नागपूर, 

३) महालेखापाल 2, महाराष्ट्र राज्य, (लेखापरीक्षा) नागपूर, 

४) संचालक, लेखा व कोषागारे, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई, 

५) कार्यकारी संचालक, विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळ, नागपूर 

६) मुख्य अभियंता, जलसंपदा विभाग, अमरावती. 

७ अधीक्षक अभियंता, यवतमाळ पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ, यवतमाळ यांना कळविण्यात येते की, 
प्रस्तुत शासन निर्णयान्वये मंजूरी दिलेल्या अधिकारी/कर्मचारी यांच्या व्यतिरिक्त इतर 
अधिकारी/कर्मचा-यांची वेतन व देयके अदा केल्यास तसेच या निर्णयान्वये दिलेल्या मंजूरीच्या 
प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्षरित्या चुकीचा अर्थ लावून अन्य अधिकारी/कर्मचारी यांची वेतन देयके अदा 
केल्यास त्याची संपूर्ण जबाबदारी आहरण व संवितरण अधिका-यांवर राहील, याची कृपया नोंद 
घ्यावी. तसेच पुढील मुदतवाढीचा प्रस्ताव विहित मुदतीत शासनास सादर करावा. 

८) मोप्र-(२) कार्यासन, संग्रहार्थ. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


परिशिष्ट अ 


शासन निर्णय क्रमांक मुदतवाढ २०१९/३०८/प्र.क्र.६५/मोप्र-२, दिनांक २५/०३/२०१९ चे सहपत्र नियत 
अस्थायी आस्थापनेवरील एकूण ३१२ पदांना दिनांक ०१/०३/२०१९ ते ३०/०९/२०१९ पर्यंत मुदतवाढ 


विभागाचे नांव 


पदाचे नांव 


अस्थायी पदे ज्या 
करीता शासन मंजुरी 
आव्यक आहे. 


२ 


३ 


कार्यकारी अभियंता निम्न 
पैनगंगा प्रकल्प विभाग, 
यवतमाळ 


कार्यकारी अभियंता 


उपअभियंता 


प्रथम लिपीक 


वरिष्ठ लिपीक 


कनिष्ठ लिपीक 


टंकलेखक 


भांडारपाल 


सहाय्यक भांडारपाल 


ay टंकलेखक/ किंवा निम्न श्रेणी 
लघुलेखक 


संगणक 


चौकीदार. 


एकुण : 


ae 


निम्न पैनगंगा प्रकल्प 
उपविभाग क्र.१ आर्णी 


उपअभियंता 


कनिष्ठ अभियंता / 
सहा.अभि.श्रेणी-२, TT. 


अनुरेखक 


स्थापत्य अभियांत्रीकी सहाय्यक. 


वरिष्ठ लिपीक 


कनिष्ठ लिपीक 


टंकलेखक 


वाहन चालक 


शिपाई 


चौकीदार. 


-O} ७) आ. 0. CK} -o0 


एकूण 


ae) 
ios 


१.२ 


निम्न पैनगंगा प्रकल्प 
उपविभाग क्र.२ आर्णी. 


उपअभियंता 


क.अ./सहा.अभि.श्रेणी-२,/ शा.अ. 


अनुरेखक 


स्थापत्य अभियांत्रिकी सहाय्यक. 


वरिष्ठ लिपीक 


कनिष्ठ लिपीक 


टंकलेखक 


वाहन चालक 


oO} O}] A] oO] K] oOo] 9८ 


शिपाई 


चौकीदार. 


एकुण : 


१८ 


१.२ 


निम्न पैनगंगा प्रकल्प 
उपविभाग क्र.3 यवतमाळ. 


उपअभियंता 


कनिष्ठ अभियंता / 
सहा.अभि.श्रेणी-२/ 311.31 


अनुरेखक 


स्थापत्य अभियांत्रीकी सहाय्यक. 


वरिष्ठ लिपीक 


कनिष्ठ लिपीक 


टंकलेखक 


वाहन चालक 


शिपाई 


चौकीदार. 


-O} A} -0 | oO] >) | O| K] oO 


एकुण : 


१.४ 


निम्न पैनगंगा प्रकल्प 
उपविभाग क्र.४ आर्णी 


उपअभियंता 


-O 
Olan 


कनिष्ठ अभियंता / 
सहा.अभि.श्रेणी-२/ शा. अ. 


9€ 


स्थापत्य अभियांत्रीकी सहाय्यक. 


अनुरेखक 


वरिष्ठ लिपीक 


कनिष्ठ लिपीक 


टंकलेखक 


वाहन चालक 


शिपाई 


चौकीदार. 


-O} A} 91 OO} A] O|] O| K 


एकुण : 


ae) 
“ 


9.4 


निम्न पैनगंगा उपसा सिचन 
उपविभाग क्र. ३ घाटंजी, 
जि.यवतमाळ 


उपविभागिय अधिकारी /अभियंता 


शा.अ./स.अ.२/ कनिष्ठ अभियंता 


अनुरेखक 


स्थापत्य अभियांत्रिकी सहाय्यक 


वरिष्ठ लिपिक 


कनिष्ठ लिपिक 


टंकलेखक 


वाहनचालक 


शिपाई 


चौकीदार 


वजे A} OO} आळ. A] त CK] जक CK] च्छ 


एकुण : 


ae) 
(९ 


१.६ 


डेहणी उपसा सिंचन 
उपविभाग डेहणी 


उपविभागीय अभियंता 


शा.अ./स.अ.२/ कनिष्ठ अभियंता 


अनुरेखक 


स्थापत्य अभियांत्रिकी सहाय्यक 


वरिष्ठ लिपिक 


oO}; CK] oO} 9७८ | -0 


कनिष्ठ लिपिक 


टंकलेखक 


वाहनचालक 


शिपाई 


चौकीदार 


एकुण : 


विभाग व उपविभाग मिळून एकूण 
पदे: 


कार्यकारी अभियंता, निम्न 
पैनगंगा पुनर्वसन विभाग, 
आर्णी 


कार्यकारी अभियंता 


उपकार्यकारी अभियंता 


क.अ./शा. अ./स. अ.२ 


विभागीय लेखाधिकारी 


प्रथम लिपीक 


निम्न श्रेणी लघुलेखक 


आरेखक 


सहाय्यक आरेखक 


वरिष्ठ लिपीक 


कनिष्ठ लिपीक 


भांडारपाल 


सहाय्यक भांडारपाल 


टंकलेखक 


संगणक 


वाहनचालक 


नाईक 


शिपाई 


चौकीदार 


एकूण 


2.4 


निम्न पैनगंगा पुनर्वसन 
उपविभाग क्र.१, आर्णी 


उपविभागीय अभियंता 


शा.अ./स.अ.२/ कनिष्ठ अभियंता 


स्थापत्य अभियांत्रिकी सहा. 


अनुरेखक 


वरिष्ठ लिपिक 


कनिष्ठ लिपिक 


टंकलेखक 


वाहनचालक 


शिपाई 


चौकीदार 


-O} A} 9 | O}] A] OO} 0 K] CK] -o 


एकुण : 


ae) 
(९ 


२.२ 


निम्न पैनगंगा पुनर्वसन 
उपविभाग क्र.२, पुसद 


उपविभागीय अभियंता 


शा.अ./स.अ.२/ कनिष्ठ अभियंता 


स्थापत्य अभियांत्रिकी सहा. 


अनुरेखक 


वरिष्ठ लिपिक 


Oo} O} 9८ | CK] -o 


कनिष्ठ लिपिक 


टंकलेखक 


वाहनचालक 


शिपाई 


चौकीदार 


-9| A] -0 | 0} “९) 


एकुण : 


me) 
“ 


2.3 


निम्न पैनगंगा पुनर्वसन 
उपविभाग क्र.३, आर्णी 


उपविभागीय अभियंता 


शा.अ./स.अ.२/ कनिष्ठ अभियंता 


स्थापत्य अभियांत्रिकी सहा. 


अनुरेखक 


वरिष्ठ लिपिक 


कनिष्ठ लिपिक 


टंकलेखक 


वाहनचालक 


शिपाई 


चौकीदार 


-O} A} -0 | OO} A] O|] -0 |। CK] CK} -5 


एकुण : 


विभाग व उपविभाग मिळून एकूण 
पदे: 


८८ 


कार्यकारी अभियंता, बेंबळा 


पाटबंधारे विभाग, यवतमाळ 


कार्यकारी अभियंता 


उपकार्यकारी अभियंता 


सहाय्यकअभियंता/ 
शाखाअभियंता/ कनिष्ठ अभियंता 


विभागीय लेखाधिकारी 


प्रथम लिपीक 


निम्न श्रेणी लघुलेखक 


आरेखक 


सहय्यक आरेखक 


वरिष्ठ लिपीक 


कनिष्ठ लिपीक 


भंडारपाल 


सहाय्यक भंडारपाल 


टंकलेखक 


संगणक 


वाहन चालक 


नाईक 


शिपाई 


चौकीदार 


एकुण: 


3.49 


बेबळा कालवे उपविभाग H.2 


यवतमाळ 


उपविभागीय अभियंता 


क.अ./शा.अ./स.अ.२ 


स्थापत्य अभियांत्रीकी सहा. 


अनुरेखक 


वरिष्ठ लिपीक 


कनिष्ठ लिपीक 


टंकलेखक 


वाहन चालक 


शिपाई 


चौकीदार 


-9|। A] -०0 | -0 | A] -O 


एकुण : 


me) 
“ 


3.2 


बेबळा कालवे उपविभाग H.3 
कळंब 


उपविभागीय अभियंता 


क.अ./शा.अ./स.अ.२ 


स्थापत्य अभियांत्रीकी सहा. 


अनुरेखक 


वरिष्ठ लिपीक 


कनिष्ठ लिपीक 


टंकलेखक 


वाहन चालक 


शिपाई 


चौकीदार 


-O} A} -0 | OO] A] O|] -0 |। 9 | CK} -5 


एकुण : 


ae) 
ios 


३.३ 


बेबळा कालवे उपविभाग क्र.४ 
राळेगाव 


उपविभागीय अभियंता 


क.अ./शा.अ./स.अ.२ 


स्थापत्य अभियांत्रीकी सहा. 


अनुरेखक 


वरिष्ठ लिपीक 


कनिष्ठ लिपीक 


टंकलेखक 


वाहन चालक 


शिपाई 


चौकीदार 


-०| A] OO} OO} A] OO} OO] CO] CK] -3 


एकुण : 


ae) 
ios 


3.8 


बेंबळा पुनर्वसन उपविभाग 
क्र.५, यवतमाळ 


उपविभागीय अभियंता 


क.अ./शा.अ./स.अ.२ 


स्थापत्य अभियांत्रीकी सहा. 


अनुरेखक 


वरिष्ठ लिपीक 


कनिष्ठ लिपीक 


टंकलेखक 


वाहन चालक 


शिपाई 


चौकीदार 


-O} A} -0 | -0 | A] OO} O}] K] CK] -o 


एकुण : 


विभाग व उपविभाग मिळून एकूण 


पदे 


एकूण पदे : १--२--३ 


परिशिष्ट-ब 


शासन निर्णय क्रमांक मुदतवाढ २०१९/३०८/प्र.क्र.६५/ मोप्र -२, दिनांक २५/०३/२०१९ चे सहपत्र 


रुपांतरीत अस्थायी आस्थापनेवरील एकूण १२ पदांना दिनांक ०१/०३/२०१९ ते ३०/०९/२०१९ पर्यंत मुदतवाढ 


अ. क्रं. | विभागाचे नांव व | कार्यरत कर्मचारी कर्मचाऱ्यांचे नांव सर्वश्री सेवानिवृत्तीचा दिनांक 
पदाचे नांव संख्या 
लि 2 3 8 दु 
कार्यकारी अभियंता बेंबळा पाटबंधारे विभाग, यवतमाळ 
1 १| वाहन चालक EL ee =] अब्दुल खालीक अब्दुल गफार ३१-०४-२०२० 
२ | कुडाल कामगार ae जयराम विठ्ठलराव वेळुकर ३१-०७-२०२३ 
३ | रस्ता रुळ्चालक शिक आ जिवन वामनराव कोषटवार ३०-०६-२०१९ 
४ मजुर ३ १)सुभाष खंडुजी बिजनोर ३१-०८-२०२४ 
२)विजय देवु राऊत ३१-१०-२०१९ 
३)भैयालाल चिरकुट ax ३१-०७-२०२४ 
एकुण बें.का.वि. : ६ 
कार्यकारी अभियंता, निम्न पैनगंगा पुनर्वसन विभाग, यवतमाळ 
bo कुडाल कामगार ओक व्या १सै.अन्वर से.निजाम ३१-०७-२०२० 
२ | मजुर शके आग QI जनार्दन तायडे २८-०२-२०२३ 
एकुण नि.पै.पु.वि. २ 
कार्यकारी अभियंता निम्न पैनगंगा प्रकल्प विभाग, यवतमाळ 
1 १| वाहन चालक |.” ह. | सुरेश सदाशिव तायडे ३०-०६-२०२१ 
२ | स्वच्छक Los | गजानन श्रीराम इंगळे २९-०४-२०२१ 
= | Sas २ १)पांडुरंग महादेव खरतडे ३१-०५-२०२० 
२बाबाराम लक्ष्मण जोगदंडे ३०-०३-२०२२ 
एकुण नि.पै.प्र.वि. शिश 
एकुण रुपांतरीत अस्थाई 
आस्थापनेवरील पदे : १२ 


